महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा यांच्या 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०३१८/३७१/प्र.क्र.६६ /कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक : २९ सप्टेंबर, २०१८ 


पहा :१. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, दि.१०/९/२००१ 
२.शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०३१८/३७१/प्र.क्र.६६/कार्या.११,दि.०९/०३/२०१८. 
५. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०७/०९/२०१८ 
६. जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा यांचे पत्र जा.क्र.बी.एडीएम/१५/७६२३/२०१८ दि.०७/०८/२०१८. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील १२२ अस्थायी पदांना संदर्भांकित क्र.२ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि. ०१/०३/२०१८ ते दि. ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा यांनी दि.०७/०८/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार 
त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील तक्त्यात नमूद केलेल्या १२२ अस्थायी पदांना या झासन निर्णयान्वये 
दि.०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
ras = - == 4 अधिक्षक २ 
२ सहाय्यक अधिक्षक 9 
3 लघुलेखक उ.श्रे. शिका 
४ लघुलेखक नि.श्रे. 9 
षु मराठी लघुलेखक नि.श्रे. ३ 
& वरिष्ठ लिपिक १६ 
७ कनिष्ठ लिपिक ४१ 
८ कनिष्ठ लिंपिकाला लघुवेतन भत्ता काका काशा 
९ लिपिक नि लघुलेखक a 
[१0 | वाहन चालक ६ 
1११ | प्रमुख बेलिफ २ 
१२ झेरॉक्स चालक a. a 
१३ बेलिफ १५ 
१५ पुस्तक बांधणीकार a cee 
१६ शिपाई १३ 
१७ पहारेकरी 3 
१८ सफाईंगार २ 
एकूण १२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३१८/३७१/प्र.क्र.६६ /कार्यासन ११ 


यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान दत्तमत, दिवाणी व सत्र न्यायालये (००)(०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा ०१, वेतन (२०१४ ०१७२) या लेखाशीर्षाखालील सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षात 
मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर aR निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक,दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtragov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९२९१२२०३९२७१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Santosh Sampatti > 


वता 6९48407797, 
‘serialNumber=0cb1b0de02001 5cf6d 1f80057927 1f4816460b1802c2ae247d 
Nava gire ne oe 
Date: 2018.09.29 12:24:55 +05'30' 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


0.3 
35, 
35790९००3९301215८९0409 


प्रति, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा,जिल्हा न्यायालय, सातारा. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

६. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

७. विधी व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३. 

८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


